8) 


केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान या कार्यक्रमासाठी निर्माण केलेल्या 
एकूण ०४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राग्राअ-२००७/प्र.क्र.८/आ-७, दिनांक ११.०९.२००७ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राग्राअ-२००७/प्र.क्र.८/आ-७, दिनांक 
२४.०३.२००८ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. साआवि-३००११/६८/२०१४/आ-७, दिनांक 
०५.०९.२०१५ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. 7-0)-३००११/६८/२०१४/आ-७, दिनांक 
२८.१२.२०१५ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. साआवि-३००११/२००/२०१५/आ-७, दिनांक 
२६.०३.२०१५ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. साआवि-३००११/३३१/२०१६/आ-७, दिनांक 
१५.०७.२०१६ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. साआवि-३००११/७६५/२०१६/आ-७, दिनांक 
२०.१०.२०१६ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राआअ-०४१८/प्र.क्र.२४४/आ-७, दिनांक 
०८.०५.२०१८ 
शासन शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राआअ-०४१८/प्र.क्र.२४४/आ-७, दिनांक 
१०.०५.२०१८ 


१०) शासन शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राआअ-०४१८/प्र.क्र.२४४/आ-७, दिनांक 


१८.०६.२०१८ 


११) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राआअ-१०१८/प्र.क्र.५०४/आ-७, दिनांक 


३०.१०.२०१८ 


१२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. राआअ-१०१८/प्र.क्र.५०४/आ-७, दिनांक 


१५.०४.२०१९ 


१३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आ-७, दिनांक 


०५.०३.२०२१ व दिनांक १५.०९.२०२१ 


१४ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्र. एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आ-७, दिनांक 


२२.०३.२०२२ 


१५) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आ-७, दिनांक 


०५.०९.२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आरोग्य-७ 


१६) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आ-७, दिनांक 
२३.०५.२०२३ 
१७) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आ-७, दिनांक 
०२.११.२०२३ 
१८) सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे क्र. 
आसेआ/आस्था/कक्ष ५/टे-७/०४ अस्थायी पदे/३७२-७३/२४, दिनांक १९/०१/२०२४ 
१९) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ 
प्रस्तावना:- 
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कार्यक्रम 
राबविण्यासाठी राज्य आरोग्य अभियानाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातील जनतेला 
गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देणे हे अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २ 
मार्च, २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ज्या केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१६-१७ 
या वर्षात राबविण्यात आलेल्या आहेत, त्या सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०१७-१८ मध्ये सुरु 
ठेवण्याबाबत कळविलेले आहे. त्यास अनुसरुन दिनांक १ एप्रिल, २०१७ पासून जोपर्यंत केंद्र 
शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे, तो पर्यंत सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, महाराष्ट्र शासनामार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन 
पुरस्कृत सर्व योजनांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तंरावर निर्माण केलेल्या एकूण ०४ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र. १७ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर ०४ पदांची यापुढेही 
आव्यकता लागणार असल्याने दिनांक १ मार्च, २०२४ पासून मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १९ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२४ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियानांतर्गत संचालक, राज्य आरोग्य अभियान यांच्या स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या एकूण ०४ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१ मार्च, २०२४ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर बाबीचा खर्च खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर 
केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. :- 


अ.क्र पदनाम पद संख्या वेतनश्रेणी लेखाशिर्ष 
हि अतिरिक्त शि ३७,४००-६७,००० | मागणी क्र. आर-१, २२१०-वैद्यकीय 
अभियान गेड पे रु.८,७००/- | शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
संचालक सार्वजनिक आरोग्य, ८००-इतर खर्च, 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना, राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आरोग्य-७ 


योजनांतर्गत योजना, (०१) (१०) ट्रामा 
केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र 
वैद्यकीय आपत्कालीन सेवा 
(२२१०७२९८) ०१-वेतन 


सह संचालक ०२ १५,६००-३९,१०० | मागणी क्र. आर-१, २२१०-वैद्यकीय 
ग्रेड पे रु.७,९००/- | शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, 
००१-संचालन व प्रशासन (09) (०१)- 
आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


(२२१०००९३) 
3 सहायक १ १५,६००-३९,१०० | मागणी क्र. आर-१, २२१०-वैद्यकीय 
संचालक ग्रेड पे रु.५,४००/- | शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 


सार्वजनिक आरोग्य, ८००-इतर खर्च, 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना, राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०१) (१०) ट्रामा 
केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र 
वैद्यकीय आपत्कालीन (२२१०४६८९) 
०१-वेतन 


एकूण अस्थायी पदांची संख्या - ०४ 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२७१४२८३०२११७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJ F N D RA Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b5 127ff8b758d60a4598c24a36386a48 


05881cbcea84410a43526338ca5896f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41179A2BA99BFFA75CBEO 
€90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA631 


KUDALE Date 2024.02.98 1255 +0830 
(राजेंद्र वि.कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएचएम-११२१/प्र.क्र.१८/आरोग्य-७ 


) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 
) संचालक-१वर, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई / पुणे. 
) अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
७ aes fad a लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) सहसंचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११) रोख शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२ निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


